सांगळी जिल्ह्यातील मिरज तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य २ रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट केलेल्या 
रस्त्यांच्या क्रमांकामध्ये बदल करण्याबाबत 
शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २० ऑक्टोबर, २०२३. 


पहावे :- १) ) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२/रेशा/६५/४६२६/सन २०२२, दिनांक २५/०७/२०२२. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र. का-२/रेशा/६५/२४३८/सन २०२३, दि.२०/०४/२०२३. 


वाचा - समक्रमांकाचा शासन निर्णय क्रमांक दिनांक ०९ डिसेंबर,२०२२ 


शुध्दीपत्रक :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांच्या संदर्भाधिन क्र.(१) येथील 
पत्रान्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सांगळी जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील (१ अंकली येथील 
हायस्कूल पासून जुनी धामणी हद्दीपर्यंत जाणारा रस्ता-ग्रामीण मार्ग क्र. ३४२ व (२) कसबे डिग्रज येथील 
दबडेवस्ती ते रा.मा.१५२ पर्यंतचा रस्ता.-ग्रामीण मार्ग क्र. ३४३ म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ 
मध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचा झासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 
सदर शासन निर्णयामध्ये संदर्भाधिन क्र. (२) अन्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
(१) अंकली येथील हायस्कूल पासून जुनी धामणी हद्दीपर्यंत जाणारा रस्ता- 
ग्रामीण मार्ग क्रमांक- ३४२ ऐवजी ग्रामीण मार्ग क्रमांक- ४४२ 
(२) कसबे डिग्रज येथील दबडेवस्ती ते रा.मा.१५२ पर्यंतचा रस्ता- 
ग्रामीण मार्ग क्रमांक-३४३ ऐवजी ग्रामीण मार्ग क्रमांक -४४३ 
सदर शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१०२५१७०३०५३२१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f1 9aca6383al 2fedécff 


4849d78e224a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
KAC H A R E serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOE9FOD 137FEABO 
BBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2023.10.25 17:13:17 +05'30' 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४२/नियोजन-२ 


Wd :- 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

3) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


१ 
२ 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 
४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


aS ON 


६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


